“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या 
एकछत्र योजनेंतर्गत ग्रामविकास प्रशिक्षण व संशोधन 
प्रबोधनी (महारुद्रा) या प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेसाठी 
येणाऱ्या खर्चास वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७७२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन पत्र क्र.संकिर्ण- 
८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ 
२) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. राग्रास्व-२०२३/ 
प्र.क्र.४५/आस्था-१५, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त उपर्निदिष्ट क्र.१ च्या पत्रान्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहे. सदर इतिवृत्तानुसार “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्त राज्यातील ३ लाख 
पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी “ग्रामविकास 
प्रशिक्षण व संशोधन प्रबोधनी (महारुद्रा)” संस्थेच्या निर्मितीकरीता ग्रामविकास विभागास निधी उपलब्ध 
करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

उपर्निर्दिष्ट क्र. २ अन्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागास 
“ग्रामविकास प्रशिक्षण व संशोधन प्रबोधनी (महारुद्रा)” संस्थेची निर्मिती करण्याकरीता येणाऱ्या खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत राज्यातील ३ लाख पंचायत 
राज पदाधिकारी सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी “ग्रामविकास प्रशिक्षण 
व संशोधन प्रबोधनी (महारुद्रा)” संस्थेच्या स्थापनेकरीता रुपये १००.०० कोटी ( अक्षरी रुपये शांभर 
कोटी फक्त) इतका निधी खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


02, सदरचा खर्च लेखाश्ीर्ष मागणी क्र. झेडड-२, 2204, कला व संस्कृती, 902, कला व 
संस्कृती , (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत कार्यक्रम 
(२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर खर्च करण्यासाठी उपसचिव (रोखशाखा), ग्रामविकास विभाग यांना नियंत्रण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी घोषित केलेले कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), ग्रामविकास 
विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद 
क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७७२/सां.का.४ 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण यांची राहील. तसेच, संचालक, 
राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण यांनी सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यावरील खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत शासनास सादर 
करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे प्राप्त होईल 
यांची दक्षता उपसचिव (रोखझाखा), ग्रामविकास विभाग यांनी घ्यावी. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 

स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०५१४३४०३७८२३ असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

NANDA MARUTI 

RAUT mcm 

(नंदा राऊत) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 
॥ OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 


१. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मंत्री, कौशल्य विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
८. मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. उप सचिव (सां.का.२, ४ व अर्थसंकल्प) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग, मंत्रालय, 
१९.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 
२०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 
२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२४.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२५.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
२६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
२७.निवडनस्ती, सां.का.४. 


— 


— 


— 


— 


र्न 


— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


